RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ३ ] 


गुरुवार , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ९ .०० 


: 


असाधारण क्रमांक ४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह 

विभाग 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत , हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जानेवारी २०१९ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमपीआय-१११८/प्र.क्र . १२३ ९/पोल-११( भाग १).- ज्याअर्थी नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि ., एफटी टॉवर, सिटीएस 
नं . २५६ व २५७, सुरेन रोड , चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ( यात यापुढे “ उक्त वित्तीय संस्था” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) 
या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, 
अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, श्री. पंकज रामनरेश सराफ , रा. १८२, व्हिनस अपार्टमेंट्स, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ यांनी दिलेल्या 
तक्रारीवरुन एम.आर.ए. मार्ग पोलीस स्टेशन , मुंबई येथेदिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी गु.र.क्र . २१६/१३ अन्वये भा.दं.वि. 
१२०(ब), ४० ९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७( अ) अन्वये गुन्हा दाखल करून सदर गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखा, कक्ष 
५, मुंबई यांच्याकडे वर्ग होऊन सदर गुन्हा रजिस्टर क्र . ८ ९/ २०१३ अन्वये नोंद आहे. सदरहू गुन्ह्यास महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय 
संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १ ९९९ या कायद्यातील तरतूदी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी लागू करण्यात 
आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी,नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि . ( एन.एस.ई.एल.) ही कंपनी कायदा, १९ ५६ अन्वये दिनांक १८ मे २००५ रोजी 
सी.आय.एन. क्र . यु ५११०० एमएच २००५ पीएलसी १५३३८४ अन्वये नोंद असून त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय बी विंग, ६ वा 
मजला, चिंतामणी प्लाझा, चकाला, अंधेरी -कुर्ला रोड , अंधेरी (पुर्व), मुंबई ४०० ० ९९ असे आहे. सदर कंपनी ही संगणकीय वस्तु 
विनिमय केंद्र म्हणून देशभरातील सुमारे १६ राज्यात कार्यरत होती. सदर कंपनीची प्रवर्तक कंपनी ही मे. फायनान्सीय टेक्नोलॉजीस 
प्रा.लि. ( सद्याचे नाव मे. ६३ मुन्स टेक्नोलॉजीस लि . ) असून एकूण ९९.९९ % भाग भांडवल त्यांच्या मालकीची असून ०.०१% 
इतके भाग भांडवल नाफेडचे आहे ; 


कलम 


भाग चार - ब - ४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण विभागाची अधिसूचना क्र . ९ ०६( ई), दिनांक ५ जून , २००७ अन्वये 
एन.एस.ई.एल. च्या वस्तु विनिमय केंद्रातून होणाऱ्या एक दिवसीय खरेदी विक्री भावी वायदा संविदा करारास वायदा विनियमन 
कायदा, १ ९ ५२ च्या कक्षेतून सशर्त शिथीलता दिली होती. 

आणि ज्याअर्थी, एन.एस.ई.एल. ने दिनांक १५ ऑक्टोबर २००८ पासून पूर्ण व्यवहार सुरु केले. सदर विनिमय केंद्राने त्यांचे 
पहिले व्यापार संविदा “ रौप्य/ सुवर्ण आंतरव्यापार ” या नावाने कोलकत्ता येथे सुरु केले . तद्नंतर, त्यांनी शेतकरी संविदा, जोड 
संविदा आणि ई- संविदा सुरु केले. तद्नंतर , सन २०० ९ मध्ये एन.एस.ई.एल. ने टी +२ आणि टी +२५ दिवस संविदा सुरु केली. 
ज्यास जोड संविदा असे संबोधले जाते. टी +२ या दिवशी खरेदीदार / गुंतवणूकदार वस्तुची खरेदीकरिता संविदा करीत असे व त्याच 
वेळी, त्याच पक्षाबरोबर सदर वस्तुच्या विक्रीकरीता टी +२५ या दिवसाकरीता संविदा करीत असे. टी +२ आणि टी +२५ या जोड 
संविदेस एन.एस.ई.एल. ने सप्टेंबर, २०० ९ मध्ये मान्यता दिली व यास एन.एस.ई.एल. च्या संचालक मंडळाने दिनांक १६ नोव्हेंबर, 
२०० ९ रोजी मान्यता दिली. सन २०१३ पर्यंत या हजर विनिमय केंद्राच्या उलाढालीपैकी ९९ % उलाढाल ही जोड संविदेमध्ये होती. 
ज्याचा खऱ्याखुऱ्या हजर विनिमय केंद्राच्या व्यवहाराशी जवळपास संबंध नव्हता ; 

केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने दिनांक १२ जूलै, २०१३ च्या पत्रान्वये, ( अ) एन.एस.ई.एल. मार्फत, संबंधीत 
प्राधिकारणाकडून पुढील आदेश होईपर्यंत , कोणतीही नवीन संविदाची घोषणा करण्यात येणार नाही, आणि ( ब) चालू असलेले 
सर्व संविदांची पुर्तता त्यांच्या देय दिनांकास करण्यात येईल, अशा आशयाचे हमीपत्र देण्याबाबत मे. एन.एस.ई.एल. ला निर्देश 
देण्यात आले. मे. एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक २२ जूलै , २०१३ च्या पत्रान्वये सादर केलेले हमीपत्र हे उक्त निर्देशांच्या विरुद्ध 
होते. वायदा बाजार आयोगाने एन.एस.ई.एल. कडून जोड संविदेबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला असता 
एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक १६ जूलै, २०१३ व दिनांक २२ जूलै, २०१३ च्या परिपत्रकान्वये नविन वस्तू, उत्पादित वस्तू अथवा 
नविन केंद्र सुरू करण्याचेनिलंबित करूनहिशोबपूर्ती व पोचवणी कालावधी टी +१० दिवसांवर सिमीत केला व त्यास व्यवहार ते 
व्यवहार असे स्वरुप दिले.दिनांक ३१ जुलै, २०१३ रोजी एन.एस.ई.एल. ने एकतर्फी घोषणा करून सर्व संविदा व्यवहार ( ई-सिरीज 
संविदाशिवाय) निलंबित केले व प्रलंबित असलेल्या सर्व पोचवणी आणि हिशोबपूर्ती संविदा या एकत्र करून त्या पूढील १५ 
दिवसांकरीता पुढे ढकलण्यात आल्या. एन.एस.ई.एल.ने केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या दिनांक ५ जून , २००७ च्या 
अधिसूचनेतील अटी व शर्तीचा भंग केला ; 

एन.एस.ई.एल.ने विनिमय केंद्र एकतर्फी बंद करून सुमारे १३ हजार गुंतवणूकदारांचे सुमारे रुपये ५६०० कोटी इतकी रक्कम 
परत करण्यास कसुर केला. एन.एस.ई.एल. ने गुंतवणूकदारांकडून स्वीकारलेली रक्कम ही महाराष्ट्र ठेविदारांच्या (वित्तीय 
संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम २(ग) मधील “ ठेव ” या संज्ञेत बसत असल्याने सदरहू प्रकरणास 
उक्त कायदा लागू करण्यात आला आहे . एन.एस.ई.एल.ने गुंतवणूकदारांकडून रक्कम स्वीकारली असल्याने सदरहू संस्था ही 
उक्त कायद्याच्या कलम २( घ) मधील “वित्तीय संस्था ” या संज्ञेत बसते ; 

गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्याच्या प्रयोजनार्थ उक्त वित्तीय संस्थेकडे पुरेशी मालमत्ता नसल्यामुळे महाराष्ट्र 
ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ (१) मधील तरतूद, “ अशा वित्तीय 
संस्थेने गोळा केलेल्या ठेवीमधून स्वतःच्या नावाने किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या नावाने संपादन केला असल्याचा मानण्यात 
येणारा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता किंवा असा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता जप्तीसाठी उपलब्ध नाही किंवा ठेवीची परतफेड 
करण्यासाठी पुरेशी नाही असे त्यास दिसून आले तर , उक्त वित्तीय संस्थेची किंवा तिचा प्रवर्तक , संचालक, भागीदार किंवा 
व्यवस्थापक किंवा सदस्य यांची शासनाला योग्य वाटेल अशी अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देता येईल , ” ही तरतूद लागू 
करून उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल चे प्रवर्तक , संचालक , भागीदार किंवा व्यवस्थापक व सदस्य यांची मालमत्ता महाराष्ट्र 
ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ (१) मधील तरतूद अन्वये शासन 
अधिसूचना दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४, दिनांक १२ मार्च २०१५, दिनांक २२ जून २०१५, दिनांक १३ जानेवारी २०१६, दिनांक १७ 
मार्च २०१६, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६, दिनांक ३१ मार्च २०१७, दिनांक ४ एप्रिल २०१८, दिनांक ७ एप्रिल २०१८ , दिनांक ११ 
एप्रिल २०१८ , दिनांक १९ एप्रिल २०१८ , दिनांक १५ मे २०१८ , दिनांक २४ मे २०१८ , दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ , दिनांक १९ 
सप्टेंबर, २०१८ व दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ च्या अधिसूचनेअन्वये जप्त करण्यात आली आहे. तथापि , त्या मालमत्तेपैकी ६० 
मालमत्ता ह्या भाडेतत्त्वावरील असून त्या मुक्त करण्याची आवश्यकता आहे, ६१ मालमत्ता ह्या चूकीच्या जप्त झाल्या आहेत , २०० 
मालमत्ता ह्या गहाण स्वरुपातील आहे, ९ मालमत्ता ह्या मा . एमपीआयडी न्यायालयाने मुक्त केल्या आहेत, २ कंपन्यांच्या ५ ९ 
मालमत्ताबाबत नादारी कायदाअंतर्गत कार्यवाही सुरु आहे, मा. उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा यांनी १७८ मालमत्ता जप्तीच्या 
आदेशास स्थगिती दिली आहे, ६७ मालमत्ता ह्या राज्य शासन व अंमलबजावणी संचालनालय या दोहोंकडून जप्त करण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


आल्या आहेत, ६ मालमत्तांची लिलावाद्वारे विक्री पूर्ण झाली असून याद्वारे रु . १.७३ कोटी इतकी रक्कम प्राप्त आहे, व 
रुपये २१८.९ ० कोटी इतके मूल्य असलेल्या १४ मालमत्तांचा अनेकवेळा लिलाव केला असता त्यांची विक्री होऊ शकली नाही, 
अशा इत्यादी कारणांमुळे जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता ह्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास पुरेशा नाहीत , असे निदर्शनास 
आले आहे . 

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ च्या कलम ४ ( एक ) नुसार 
गुंतवणूकदारांकडून शासनास तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत आणि मागणी केल्यानंतर वित्तीय संस्थाने ठेवी परत करण्यास कसूर 
केली आहे व परत करण्याची शक्यता नसल्याची शासनाची खात्री पटली आहे आणि सदर वित्तीय संस्थेच्या दिनांक २१ ऑगस्ट 
२०१८ व दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन अधिसूचने अन्वये जप्त केलेल्या मालमत्ता ह्या ठेवी परत करण्यास पुरेशा 
नसल्याने , वित्तीय संस्था मेसर्स नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेडची व संचालक , एन.एस.ई.एल. यांच्या मालमत्ता उक्त 
कायद्यानुसार जप्त करून कलम ७ प्रमाणे विनियोग करण्यास पात्र आहे . 

आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ (२००० चा महा. १६ ) (यात 
यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम (१) व कलम ५ याद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 
( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मेसर्स नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड व या कंपनीचे संचालक यांच्या नावे 

असलेली मालमत्ता, यावर मिळणारे प्राप्य उदा. व्याजपू, लाभांश इत्यादी सर्व जप्त करीत आहे. 
ख ) उक्त कंपनीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी आणि सक्षम प्राधिकारी 

( एन.एस.ई.एल.) यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे. 
उक्त अधिनियमान्वयेनियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष 
न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 

अनुसूची 


( १) मेसर्स नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमि . 

पत्ता : ६ वा मजला , चिंतामणी प्लाझा, चकाला, अंधेरी - कुर्ला रोड , अंधेरी ( पूर्व) , मुंबई 


बँक खाते व एफडीआरचा तपशील : 


अ . क्र . 


बँक तपशील 


खाते क्रमांक 


प्रकार 


शिल्लक ( रु .) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( २ ) 
इंडसइंड बँक , फोर्ट शाखा 


( १ ) 


२००००३२४६२३२ 


चालू खाते 


८६,३२६.५१ 


( २ ) 


इंडसइंड बँक , फोर्ट शाखा 


३००००१३६५८४० 


मुदत ठेव 


३३,६१,१ ९९ .०३ 


( ३ ) 


इंडसइंड बँक , फोर्ट शाखा 


३००००१४७३१७० 


मुदत ठेव 


३५,५२,४३७.९ ७ 


, 


( ४ ) 


इंडसइंड बँक , फोर्ट शाखा 


३००७० ९ ०१२७७० 


मुदत ठेव 


३१,१५,३ ९६.९ ८ 


इंडसइंड बँक , फोर्ट शाखा 


३००००३३४९९ ५४ 


मुदत ठेव 


३६,२४,०४८.६८ 


( ६ ) 


इंडसइंड बँक , फोर्ट शाखा 


३००००१४११७ ९ ० 


मुदत ठेव 


१५,०० 


भाग चार - ब - ४-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जानेवारी ३, २०१९ / पौष १३, 


शके १ ९ ४० 


( २) श्रीमती रुपल जिग्नेश शहा 

पत्ता : आर चौक, सी.टी.एस. क्र . ५४७, प्लॉट क्र . २९ , जय हिंद सोसायटी , जे. व्हि . पी . डी. स्किम, विलेपार्ले (पश्चिम), 
मुंबई ४०० ०४९ . 


( १ ) बँक खात्याचा तपशील 


अ.क्र . 


खाते क्र . 


बँकेचा तपशील 
एचडीएफसी बँक ,विलेपार्ले (प) शाखा, मुंबई . 


खाते धारक 
रुपल शहा 


१ 


०३२११ ९ ३०००४१८६ 


धारकाचे 


बॉण्डची 
संख्या 


नाव 


( २) बॉण्डस तपशील 

डीपी खाते क्र . - १७१२१७ ९ ५ एचडीएफसी बँक,विलेपार्ले ( प.), मुंबई 

खाते प्रकार फ्रि . बॅलन्स 
अ . डी . पी . आय . एस. आय. 

बॉण्डचे नाव 

स्क्रिप टाईप 
क्र . आयडी 

एन.क्र . 
क्लायंट आयडी 
( १) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ आयएनई आयएनई हाऊसिंग 37-5 SR - 3A TRCH - IIC . 

अर्बन डेव्हलपमेंट ७६BD१३JN३४FV 
३०१५४ ९ ०३१०७ ९ ८० 

कॉर्पोरेशन लि . 

RS १००० LOAUPTO 


( ६ ) 


५००० 


रुपल 


शहा 


३AP१४ 


२ 


आयएन 


आयएनई 


एनटीपीसी लि . 


SR- ३A 


५६१५ 


रुपल 


३०१५४ ९ 


८.६६BD१६DC३३ 


शहा 


७३३E०७JG५ 


FVRS१००० 


( ३ ) श्री . रामनाथन देवराजन 


पत्ता 


सेंट 


झेवियर्स 


शाळेसमोर , 


एल.बी.एस. 


मार्ग , 


ए ६०३, गुंडेचा ऑलटयुरा , 
कांजूरमार्ग (प . ), मुंबई ४०० ०७८ . 


लॉकर 


नं . 


१५ 


मध्ये 


ठेवण्यात 


वजन ग्रॅम मध्ये 


४४.६०० 


( १) जंगम मालमत्ता 

इंडसइंड बँक , कांजूरमार्ग ( प ) , मुंबई येथील 
आलेल्या चिजवस्तू 
अ.नं. 

तपशील 
१ चांदीचे कुंकू स्टॅन्ड ( पीकॉक ) 
२ 

सोन्याच्या बांगडया २ 
३ 

हिरेजडीत सोन्याची बांगडी १ 
हिरेजडीत सोन्याचे कडे 

१ 
सोन्याचा हार - १ 
सोन्याची चैन 

१ 
सोन्याची चैन १ व सोन्याचे पेन्डन्ट - ४ 
हिरेजडीत सोन्याचे पेंन्डन्ट 

१ 


३५.५०० 


१ ९ .१०० 


४ 


१ ९ .२०० 


३६.८०० 


- 


१६.४०० 


६७.८०० 


८ 


१२.००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


५ 


( १ ) 


( ३ ) 


९ ५.४०० 


१० 


- 


४.४०० 


११ 


९ .० 


१२ 


५.००० 


१३ 


४८.८०० 


१४ 


२० 


१५ 


२३४.३०० 


१६ 


६० 


७०.० 


१८ 


७२.५०० 


( २ ) 
काचेचे दिव्याचे स्टॅन्ड 
गिनीज 

२ 
चांदीचे बाऊल 

१ 
चांदीचा कॉईन १ 
चांदीची लक्ष्मीची मुर्ती १ 
चांदीचा कॉईन 

१ 
चांदीच्या चीजवस्तू 
चांदीचे कॉईन 
शुद्ध सोन्याचे कॉईन्स 
सोने 
सोन्याची नेकलेस 

२ 
लाल खडे असलेला सोन्याचा हार 

१ 
हिरवे खडे असलेला सोन्याचा हार 
चैन १ व तुटलेला हार 
सोन्याच्या बांगडया 
सोन्याचा नेकलेस 
लाल रंगाचे इंपोर्टेड खडे असलेले ब्रेसलेट 

१ 
लाल रंगाचे खडे असलेला हार १ व कानातले जोड 
हिरेजडित सोन्याची रिंग १ 
कानातले जोड २ व सोन्याची चैन 

१ 
इंपोर्टेड आयटम्स 


१ ९ 


- 


२ ९.९ ०० 


२० 


२४.०० 


२१ 


१ 


२१.१२० 


२२ 


- 


२७.००० 


२३ 


८ 


१०४.३०० 
४२.१०० 


२४ 


- 


१ 


२५ 


१३.१०० 


२६ 


३६.५०० 


२७ 


७.३०० 


२८ 


- 


१२.५०० 


२ ९ 


१८.९ ०० 


५ ९ मध्ये ठेवण्यात 


( २ ) आयसीआयसीआय बँक , विक्रोळी (प ), मुंबई येथील लॉकर नं . आर ३ 
आलेल्या चीजवस्तू . 


अ.नं. 


वजन ग्रॅम मध्ये 


( १ ) 


तपशील 

( २ ) 
घरगुती वापराच्या देवपुजेच्या चांदीच्या वस्तू / भांडी 


( ३ ) 


१ 


१३ ९ ६.००० 


२ 


चांदीचा कॉईन 


१ 


१० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अमिताभ 

गुप्ता , 
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


a 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor, Main Building, Hutatma Rajguru Chowk ,Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd January 2019 

NOTIFICATION 
No. MPI 1118 /C.R . 1239 /POL - 11 (Part 1).— Whereas , complaints were received from a number of 
depositors against National Spot Exchange Limited , FT Tower, CTS No. 256 and 257, Suren Road , 
Chakala , Andheri (East), Mumbai 400 093 (hereinafter referred to as " the said Financial 
Establishment”) that it had collected money by promising attractive returns to depositors but failed to 
return the deposits when the time for repayment came; 

And whereas, Mr. Pankaj Ramnaresh Saraf , residing at 182 Venus Apartments, Cuffe Parade , 
Mumbai 400 005 had lodged a complaint at MRA Marg Police Stations and 

criminal case 
bearing CR No. 216/13 was registered under sections 120 ( B ), 409 , 465 , 467 , 468 , 471, 474 , 477 ( A ) of 
Indian Penal Code on 30th September 2013. The investigation of the case was taken over by the 
Economic Offences Wing (EOW ) Unit - V and the case was renumbered C.R. No. 89/2013 . The 
provisions of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 
1999 (MPID Act) were applied on 24th October 2013 . 

And whereas , National Spot Exchange Ltd. (NSEL ) is a company registered under The Companies 
Act, 1956 on 18th May 2005 vide CIN U51100MH2005PLC153384 and having its registered office at B 
Wing , 6th floor, Chintamani Plaza , Chakala , Andheri-Kurla Road , Andheri (East), Mumbai 400 099 . 
The company provides an electronic platform for spot trading in commodities and operates from 16 
States across the country. The Company is promoted by M /s. Financial Technologies ( India ) Ltd. 
(FTIL ) (now known as 63 Moons Technologies Ltd.), which holds 99.99 % of the total share capital of 
the Company and the National Agricultural Co operative Marketing Federation of India Ltd., (NAFED ) 
which holds 0.01 % of the total share capital of the company . 

And whereas, Vide Notification S.O.No. 906 (E ) dated June 5 , 2007, the Department of Consumer 
Affairs , Ministry of Consumer Affairs , Government of India ("DCA") granted conditional exemption to 
the said Financial Establishment from the operation of the Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952 
(" FCRA”) for all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded 
on its platform . 

And whereas , the said Financial Establishment started its full- fledged operation around 15th 
October 2008. The exchange launched its first trader contract namely “ Silver / Gold in Intra - trading" 
in Kolkata . Thereafter it launched different types of contracts like Farmer Contract, Paired Contract 
and E - Series Contract. Subsequently in 2009, the said Financial Establishment starting trading in T + 2 
and T + 25 days contracts which were traded together and were called paired contracts . On T + 2 , the 
buyer/investor would enter into a contract to buy the commodities with T + 2 delivery cycle . 
Simultaneously the buyer/investor would also enter into a contract to sell the commodities with T + 25 
delivery cycle with the same party as the first contract. The T + 2 and T + 25 paired contracts were first 
allowed by the said Financial Establishment in September , 2009 and the Board of Directors of the said 
Financial Establishment ratified the paired contracts on 16th November 2009. By the year 2013, 99 % 
of the turnover of the spot exchange comprised paired contracts , almost unconnected with genuine 
spot transactions in commodities. 

The Department of Consumer Affairs (DCA) vide its letter dated 12th July 2013 directed NSEL to 
give an undertaking that a ) No further/ fresh contracts shall be launched by NSEL until further 
instructions from concerned authority ; and b ) All the existing contracts will be settled on the due dates. 
NSEL vide its letter dated the 22nd July 2013 submitted an undertaking which was completely in 
contrast to the undertaking called for by DCA . When the Forward Markets Commission issued show 
cause notices regarding the paired contracts and sought explanation from the said Financial 

Establishment, the said Financial Establishment vide its circulars dated 16th July , 2013 and 22nd July 
| 2013_announced the suspension of launching of any new commodity, product or new_center and 

reduced the settlement and delivery period of existing contracts to T + 10 days and made them trade to 
trade? On 31st July 2013 , the said Financial Establishment unilaterally announced that trading in all 
contracts , ( except e - series contracts ) was suspended and that it had been decided to merge the 
delivery and settlement of all pending contracts , and defer the same for a period of 15 days . The said 
Financial Establishment violated the terms and conditions specified in the Notification dated 5th June 
2007 of the Department of Consumer Affairs , Government of India . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


By unilaterally closing down the exchange the said Financial Establishment defaulted in 
repayment of approximately Rs . 5600 crores which was due to be paid to approximately 13000 
investors . Since , the money collected by the said Financial Establishment from the investors falls 
under the definition of " deposit" as per section 2 (c ) of the MPID Act, the provisions of MPID Act are 
applicable to the present case . Since , the said Financial Establishment has accepted the money from 
the investors, it falls under the definition of " Financial Establishment" as per section 2 (d ) of the MPID 
Act. The provisions of the MPID Act were invoked in C.R. 89/2013. 

As the said Financial Establishment does not have sufficient properties which can be attached for 
the purpose of repaymentof the deposits , the following provision of section 4 ( 1) (ii) of MPID Act " or if 
it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient 
for repayment of the deposits , such other property of the said Financial Establishment or the 
promoter, director, partner or manager or member of the said Financial Establishment as the 
Government may think fit ” was invoked and the properties and monies of the Promoters , Directors , 
Managers and Members of the said Financial Establishment have been attached under section 4 ( 1) of 
the MPID Act by the Government of Maharashtra vide notifications dated 28th August 2014 , 12th 
March 2015 , 22nd June 2015 , 13th January 2016 , 17th March 2016 , 21st September 2016 , 31st 
March 2017 , 4th April 2018 , 7th April 2018 , 11th April 2018 , 19th April 2018 , 15th May 2018 , 24th May 
2018 , 21st August 2018 , 19th September 2018 and 19th October 2018. However, the total value of 
even the properties attached of other persons/entities who are members of NSEL, directors of NSEL | 
etc. are not sufficient for repayment to the depositors due to various reasons like 60 properties are 
rented properties and need to be released from the attachment, 61 properties are wrongly attached , 
200 properties are mortgaged properties, 9 properties are released by MPID Court , 59 properties of 2 
companies wherein insolvency proceeding are going on , attachment of 178 properties has been 
stayed by the Punjab and Haryana High Court and 67 properties have been attached both by the 
Government of Maharashtra and the Directorate of Enforcement, only 6 properties getting auctioned 
fetching Rs. 1.73 Crores whereas 14 properties valued at approximately Rs 218.90 Crores were not 
purchased in auction inspite of repeated auction attempts etc. 

Since , as per section 4 ( 1) (i) of the MPID Act, the Government has received complaints from the 
depositors and is satisfied that the said Financial Establishment has failed and is not likely to return 
the deposits and that the attached properties of the said Financial Establishment vide Government 
Notification dated 21st August 2018 and 19th October 2018 are not sufficient for repayment of the 
deposits, the properties of the said Financial Establishment i.e. M /s. National Spot Exchange Ltd. and 
Directors of NSEL are liable to be attached and utilized under the provisions of Section 7 of the MPID 
Act. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub Section ( 1) of Section 4 and Section 5 
of the Maharashtra Protection of Interest of Depositor (in Financial Establishments) Act, 1999 (MAH . 
XVI of 2000) (hereinafter referred to as “ the said Act" ), the Government of Maharashtra hereby, 

( a ) Attaches the properties, along with the receivables like interest, dividend etc. linked to these 
bank accounts of M /s . National Spot Exchange Ltd. and properties of Directors of NSEL_as 
specified in the Schedule . 
(6 ) Appoints the Deputy Collector and Competent Authority (NSEL ) to be the Competent Authority 
to exercise control over the properties attached . 

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १ ९ ४० 


1 


Schedule 
The property of the said accused to be attached is as follows : 
( 1) M / s . National Spot Exchange Ltd. 
Add :- 6th Floor, Chintamani Plaza , Chakala , Andheri-Kurla Road , Andheri (East), Mumbai. 

Details of Fixed Deposit & A / C : 
Sr. Bank Details AccountNumber Type 

Balance (Rs.) 
No. 
Indusind Bank , Fort Branch 

200003246232 Current Account 86,326.51 
2 IndusInd Bank, Fort Branch 

300001365840 Term Deposit 33,61,199.03 
3 Indusind Bank , Fort Branch 300001473170 Term Deposit 35,52,437.97 
4 Indusind Bank , Fort Branch 300709012770 Term Deposit 31,15,396.98 
5 IndusInd Bank , Fort Branch 300003349954 Term Deposit 36,24,048.68 

6 IndusInd Bank , Fort Branch 300001411790 Term Deposit 15,00,000.00 
( 2 ) Mrs. Rupal Jignesh Shah 
Add :- R Square , C.T.S. No. 547 , Plot No. 29 , Jai Hind Societ, J.V.P.D. 

Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 049 . 

1) Bank Details 
Sr. Bank details 

A / C No. 

Holder Name 
No. 

HDFC Bank , Vile Parle (West) Branch , 03211930004186 Rupal Shah 
Mumbai. 
( 11) Details of Bonds 

DP Account No - 17121795 with HDFC Bank , Vile Parle (west) Branch , Mumbai. 

Account Type - Free Balance 
Sr. DP ID ISIN No. Bond Name 

Scrip Type 

No. of Holder 
No. Client ID 

Bond Name 
IN301549 INE031A07 Housing and Urban SR -3A TRCH- 5000 Rupal 

980 Development 118.76BD13JN34FV 

Shah 
Corporation 

RS1000LOAUPTO 
Limited 

3AP14 
2 IN301549 INE733E07 NTPC Limited SR - 3A 

5615 Rupal 
JG5 

8.66BD16DC33 

Shah 
FVRS1000 


1 


1 


(3 ) Mr. Ramnathan Devrajan 
Add :- A 603 , Gundecha Altura , Opp . St Xaviers School, off L.B.S. Marg , 
Kanjur Marg (West), Mumbai - 400 078 . 

(1) Movable Property Details : 

( 1) Items lying in the Locker No. 15 of IndusInd Bank Ltd , Kanjur Marg (W ), Mumbai. 
Sr. No. Description 

Gross Weight in Grams 
(1 ) ( 2 ) 

( 3) 
Silver Kum Kum Stand (Peacock ) 

44.600 
2 Two Bangles in Gold 

35.500 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


९ 


3 


19.100 


One Diamond Bangle in Gold 
One Diamond Kada in Gold 


4 


19.200 


5 


One Necklace in Gold 


36.800 


6 


One Gold Chain 


16.400 


7 


One Chain with Four Pendants in Gold 


67.800 


8 


One Diamond Pendant in Gold 


12.000 


9 


Two Diya stands in Glass 


95.400 


10 


Two Ginnis 


4.400 


11 


One Silver Bowl 


9.000 


12 


One Silver Coin 


5.000 


13 


48.800 


One Silver Laxmiji Statue 
One Silver Coin 


14 


20.000 


15 


234.300 


Misc . Silver Items 
Silver Coins 


16 


60.000 


17 


Pure Gold Coins 


70.000 


18 


Misc . Gold 


72.500 


19 


Two Necklaces in Gold 


29.900 


20 


24.000 


One Necklace with Red Stones in Gold 
One Necklace with Green Stones in Gold 


21 


21.120 


22 


One Chain and Broken Coral Necklace 


27.000 


23 


104.300 


Eight Bangles in Gold 
One Necklace in Gold 


24 


42.100 


25 


One Bracelet with Red Imt. Stones in Gold 


13.100 


26 


36.500 


27 


One Set with Red Stones Contg . Necklace , Pair of Earings 
One Diamond Ring in Gold 
Two Pair of Earrings & Chain in Gold 


7.300 


28 


12.500 


29 


Imt Itenms 


18.900 


( 2 ) Items lying in the Locker No. R 3 - 59 of ICICI Bank, Vikhroli ( w ), Mumbai. 
Sr. No. Description 

Gross Weight in Grams 
One Lot of Household Silver Utensils 

1396.000 
2 One Silver Coin 

100.000 


1 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra . 


AMITABH GUPTA , 
Principal Secretary (Special), to Government. 


TT - O - 8-7 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


गृह विभाग 


दुसरा मजला,मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई -३२. दिनांक २ जानेवारी २०१९. 

अधिसूचना 
क्रमांक एमपीआय-१११८/ प्र.क्र . १२३ ९ / पोल-११( भाग २).-ज्याअर्थी,नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि ., एफटी टॉवर , 
सिटीएस नं . २५६ व २५७, सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश 
करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर 
परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत , आणि 
त्यांनी मे. एन के प्रोटिन्स प्रा . लि ., मे. एम.एस.आर. फुड प्रोसेसर लिमिटेड, मे. नामधारी फूड इंटरनॅशनल प्रा . लि., मे. 
लोटस रिफायनरी प्रा.लि. या व त्यांच्या सदस्य असलेल्या विविध कंपन्याकडे निधी हस्तांतरीत केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, श्री. पंकज रामनरेश सराफ , रा. १८२, व्हिनस अपार्टमेंट्स, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ यांनी 
दिलेल्या तक्रारीवरून एम.आर.ए. मार्ग पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे दिनांक ३० सप्टेबर २०१३ रोजी गु.र.क्र . २१६/१३ 
अन्वये भा.दं.वि. कलम १२०( ब), ४० ९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७७( अ) अन्वये गुन्हा दाखल करून 
सदर गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखा, कक्ष ५, मुंबई यांच्याकडे वर्ग होऊन सदर गुन्हा रजिस्टर क्र . ८ ९/ २०१३ अन्वये नोंद 
आहे. सदरहू गुन्ह्यास महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ या 
कायद्यातील तरतुदी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 

आणि ज्याअर्थी, मे. नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि . ( एन.एस.ई.एल.) ही कंपनी कायदा, १ ९५६ अन्वये दिनांक 
१८ मे २००५ रोजी सी.आय.एन. क्र. यु ५११०० एमएच २००५ पीएलसी १५३३८४ अन्वयेनोंद असून त्यांचेनोंदणीकृत 
कार्यालय बी -विंग, ६ वा मजला, चिंतामणी प्लाझा, चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९९ असे 
आहे. सदर कंपनी ही संगणकीय वस्तु विनिमय केंद्र म्हणून देशभरातील सुमारे १६ राज्यात कार्यरत होती. सदर 
कंपनीची प्रवर्तक कंपनी ही मे. फायनान्सीय टेक्नोलॉजीस प्रा.लि. ( सद्याचेनाव मे. ६३ मुन्स टेक्नोलॉजीस लि . ) असून 
एकूण ९९.९९ % भाग भांडवल त्यांच्या मालकीची असून ०.०१ % इतके भाग भांडवल नाफेडचे आहे . 

आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण विभागाची अधिसूचना क्र . ९०६ (ई), दिनांक ५ जून , २००७ 
अन्वये एन.एस.ई.एल. च्या वस्तू विनिमय केंद्रातून होणाऱ्या एक दिवसीय खरेदी विक्री भावी वायदा संविदा करारास 
वायदा विनियमन कायदा , १९ ५२ च्या कक्षेतून सशर्त शिथीलता दिली होती. 

आणि ज्याअर्थी, एन.एस.ई.एल. ने दिनांक १५ ऑक्टोबर २००८ पासून पूर्ण व्यवहार सुरू केले. सदर विनिमय 
केंद्राने त्यांचे पहिले व्यापार संविदा “ रौप्य / सुवर्ण आंतरव्यापार ” या नावाने कोलकत्ता येथे सुरू केले. तद्नंतर, त्यांनी 
शेतकरी संविदा, जोड संविदा आणि ई संविदा सुरू केले. तद्नंतर , सन २००९ मध्ये एन.एस.ई.एल. ने टी +२ आणि 
टी +२५ दिवस संविदा सुरू केली. ज्यास जोड संविदा असे संबोधले जाते. टी +२ या दिवशी खरेदीदार / गुंतवणुकदार 
वस्तुची खरेदीकरिता संविदा करीत असे व त्याच वेळी, त्याच पक्षाबरोबर सदर वस्तुच्या विक्रीकरिता टी +२५ या 
दिवसाकरिता संविदा करीत असे. टी +२ आणि टी +२५ या जोड संविदेस एन.एस.ई.एल. ने सप्टेंबर , २००९ मध्ये 
मान्यता दिली व यास एन.एस.ई.एल. च्या संचालक मंडळाने दिनांक १६ नोव्हेंबर २०० ९ रोजी मान्यता दिली. सन २०१३ 
पर्यंत या हजर विनिमय केंद्राच्या उलाढालीपैकी ९९ % उलाढाल ही जोड संविदेमध्ये होती. ज्याचा खऱ्याखुऱ्या हजर 
विनिमय केंद्राच्या व्यवहाराशी जवळपास संबंध नव्हता. 

केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने दिनांक १२ जूलै २०१३ च्या पत्रान्वये, ( अ) एन.एस.ई.एल. मार्फत, 
संबंधित प्राधिकारणाकडून पुढील आदेश होईपर्यंत , कोणतीही नवीन संविदाची घोषणा करण्यात येणार नाही, आणि 
( ब) चालू असलेले सर्व संविदांची पूर्तता त्यांच्या देय दिनांकास करण्यात येईल, अशा आशयाचे हमीपत्र देण्याबाबत मे. 
एन.एस.ई.एल. ला निर्देश देण्यात आले. मे. एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक २२ जूलै २०१३ च्या पत्रान्वये सादर केलेले 


) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१९ / पौष १३, शके १९ ४० 


११ 


. 


हमीपत्र हे उक्त निर्देशांच्या विरुद्ध होते . वायदा बाजार आयोगाने एन.एस.ई.एल. कडून जोड संविदेबाबत कारणे दाखवा 
नोटीस बजावून खुलासा मागविला असता एन.एस.ई.एल.ने त्यांच्या दिनांक १६ जूलै २०१३ व दिनांक २२ जूलै २०१३ 
च्या परिपत्रकान्वये नवीन वस्तू , उत्पादित वस्तू अथवा नवीन केंद्र सुरू करण्याचे निलंबित करून हिशोबपूर्ती व 
पोचवणी कालावधी टी +१० दिवसांवर सिमीत केला व त्यास व्यवहार ते व्यवहार असे स्वरूप दिले. दिनांक ३१ जुलै 
२०१३ रोजी एन.एस.ई.एल. ने एकतर्फी घोषणा करून सर्व संविदा व्यवहार (ई-सिरीज संविदाशिवाय ) निलंबित केले व 
प्रलंबित असलेल्या सर्व पोचवणी आणि हिशोबपूर्ती संविदा या एकत्र करून त्या पुढील १५ दिवसांकरीता पुढे 
ढकलण्यात आल्या . एन.एस.ई.एल.ने केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या दिनांक ५ जून २००७ च्या 
अधिसूचनेतील अटी व शर्तीचा भंग केला. 

एन.एस.ई.एल.ने विनिमय केंद्र एकतर्फी बंद करून सुमारे १३ हजार गुंतवणुकदारांचे सुमारे रुपये ५६०० कोटी 
इतकी रक्कम परत करण्यास कसुर केला. एन.एस.ई.एल. ने गुंतवणूकदारांकडून स्वीकारलेली रक्कम ही महाराष्ट्र 
ठेविदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ च्या कलम २(ग ) मधील “ठेव ” या संज्ञेत 
बसत असल्याने सदरहू प्रकरणास उक्त कायदा लागू करण्यात आला आहे. एन.एस.ई.एल.ने गुंतवणूकदारांकडून 
रक्कम स्वीकारली असल्याने सदरहू संस्था ही उक्त कायद्याच्या कलम २(घ) मधील “वित्तीय संस्था ” या संज्ञेत बसते. 

गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्याच्या प्रयोजनार्थ उक्त वित्तीय संस्थेकडे पुरेशी मालमत्ता नसल्यामुळे 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४ (१) मधील तरतूद , 
“ अशा वित्तीय संस्थेने गोळा केलेल्या ठेवीमधून स्वतःच्या नावाने किंवा कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या नावाने संपादन 
केला असल्याचा मानण्यात येणारा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता किंवा असा पैसा किंवा अन्य मालमत्ता जप्तीसाठी 
उपलब्ध नाही किंवा ठेवीची परतफेड करण्यासाठी पुरेशी नाही असे त्यास दिसून आले तर, उक्त वित्तीय संस्थेची किंवा 
तिचा प्रवर्तक , संचालक , भागीदार किंवा व्यवस्थापक किंवा सदस्य यांची शासनाला योग्य वाटेल अशी अन्य मालमत्ता 
जप्त करण्याचा आदेश देता येईल, ” ही तरतूद लागू करून उक्त वित्तीय संस्था एन.एस.ई.एल चे प्रवर्तक, संचालक, 
भागीदार किंवा व्यवस्थापक व सदस्य यांची मालमत्ता महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण 
अधिनियम, १ ९९९ च्या कलम ४ (१) मधील तरतूद अन्वये शासन अधिसूचना दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४, दिनांक १२ 
मार्च २०१५, दिनांक २२ जून २०१५, दिनांक १३ जानेवारी २०१६, दिनांक १७ मार्च २०१६, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६ , 
दिनांक ३१ मार्च २०१७, दिनांक ४ एप्रिल २०१८, दिनांक ७ एप्रिल २०१८ , दिनांक ११ एप्रिल २०१८ , दिनांक १९ एप्रिल 
२०१८ , दिनांक १५ मे २०१८, दिनांक २४ मे २०१८ , दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१८ व दिनांक 
१९ ऑक्टोबर २०१८ च्या अधिसूचने अन्वये जप्त करण्यात आली आहे. तथापि, त्या मालमत्तेपैकी ६० मालमत्ता ह्या 
भाडेतत्त्वावरील असून त्या मुक्त करण्याची आवश्यकता आहे, ६१ मालमत्ता ह्या चूकीच्या जप्त झाल्या आहेत, २०० 
मालमत्ता ह्या गहाण स्वरूपातील आहे, ९ मालमत्ता ह्या मा . एमपीआयडी न्यायालयाने मुक्त केल्या आहेत , २ 
कंपन्यांच्या ५ ९ मालमत्ताबाबत नादारी कायदा अंतर्गत कार्यवाही सुरू आहे, मा . उच्च न्यायालय, पंजाब व 
हरियाणा यांनी १७८ मालमत्ता जप्तीच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे, ६७ मालमत्ता ह्या राज्य शासन व 
अंमलबजावणी संचालनालय या दोहोंकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत, ६ मालमत्तांची लिलावाद्वारे विक्री पूर्ण 
झाली असून याद्वारे रुपये १.७३ कोटी इतकी रक्कम प्राप्त आहे, व रुपये २१८.९ ० कोटी इतके मुल्य असलेल्या 
१४ मालमत्तांचा अनेक वेळा लिलाव केला असता त्यांची विक्री होऊ शकली नाही , अशा इत्यादि कारणांमुळे जप्त 
करण्यात आलेल्या मालमत्ता ह्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास पुरेश्या नाहीत , असे निदर्शनास आले आहे. 

महाराष्ट्र ठेविदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ४( एक ) नुसार 
गुंतवणूकदारांकडून शासनास तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत आणि मागणी केल्यानंतर वित्तीय संस्थने ठेवी परत 
करण्यास कसूर केली आहे व परत करण्याची शक्यता नसल्याची शासनाची खात्री पटली आहे, आणि, सदर वित्तीय 
संस्थेच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता ह्या ठेवी परत करण्यास पुरेशा नसल्याने, मे. एन.एस.ई.एल. या वित्तीय संस्थेचे 


भाग चार - ब - ४-३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


संचालक , सदस्य आणि ज्या व्यक्ती/ संस्था यांच्याकडे हा निधी सदस्यांनी हस्तांतरीत केला आहे, अशा संस्थांची 
मालमत्ता उक्त कायद्याच्या कलम ४ आणि कलम ८ नुसार जप्त करून कलम ७ प्रमाणे विनियोग करण्यास पात्र आहे . 

आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ (२००० चा 
महा.१६ ) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट कलम (१), 
कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मे. एन.एस.ई.एल. या वित्तीय संस्थेचे सदस्य आणि तिचे संचालक , 
यांची मालमत्ता जप्त करीत आहे. 

( ख ) उक्त कंपनीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी आणि सक्षम 
प्राधिकारी (एन.एस.ई.एल. ) यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे. 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, 
विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 

अनुसूची 
जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सुची खालीलप्रमाणे आहे : 
( १ ) मेसर्स एन . के . प्रोटीन्स प्रा . लि . 

पत्ता : - २,३,७ आणि ९ माळा, पॉप्युलर हाऊस , आश्रम रोड , अहमदाबाद 


जंगम मालमत्ता : 
१ ) बँक खात्यातील रकमेचा तपशील : 


अ.नं. 


बँक तपशिल 


खाते क्रमांक 


रक्कम 


खाते धारक 


१ 


बँक 

ऑफ ००१७२०११००११३६ 
इंडीया , डी . एन . 
रोड 

शाखा , 
मुंबई . 


क्रिमीनल रिट पिटीशन नं . सक्षम 
३८०७/१७ 

चे 

सुनावणी प्राधिकारी 
दरम्यान मा . उच्च न्यायालयाने एमपीआयडी 
दिलेल्या दि . १६/११ / २०१७ एनएसईएल 
रोजीचे आदेशाने मे . एन . 
प्रोटीन्स यांचे बँक खात्यातून 
वळते केलेली रक्कम रू . १२ 
कोटी . 


( २ ) मेसर्स एमएसआर फूड प्रोसेसिंग 

पत्ता : - सर्वे नं . ३३२ / ए , हसनपर्थी , जिल्हा वारंगल 


५०६३७१ . 


स्थावर मालमत्ता : 


अ.नं. 


प्रकार 


पत्ता 


क्षेत्र 


मालकाचे नाव 


१ 


घर 


संपत 


हाऊस नं . २-४-१२१ / १ क्षेत्र ४४३.०० चौ . यार्ड | मेशीनेनी 
( फुल) , 

रामनगर , (किंवा) ३७०.३ ९ चौ . मी . राव 
हनमाकोंडा , जिल्हा वारंगल . 
राज्य - तेलंगणा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


१३ 


( ३) मे . नामधारी राईस अॅन्ड जनरल मिल्स 

पत्ता : - डबवली रोड , श्री जिवन नगर , सिरसा , हरयाणा 


खाते क्र . 


१) बँक तपशिल : 
अ.नं. बँकेचा तपशील 
अॅक्सीस 

सिरसा , ९ १३०२००१०४२५८०१ 
हरयाणा 


१ 


बँक , 


खातेधारक 
नामधारी राईस अॅन्ड जनरल 
मिल्स 


बँक ऑफ बडोदा , रानिया २१२००२००००००८८ 
बॅच, हरयाणा. 


नामधारी राईस अॅन्ड जनरल 
मिल्स 


३ 


पंजाब नॅशनल बँक , श्री ४५६२००२१००००१४८३ 
जिवन 

रानिया , 
सिरसा , हरयाणा . 


नामधारी राईस अॅन्ड जनरल 
मिल्स 


नगर , 


( २) स्थावर मालमत्ता तपशील : 


: 


अ.नं. 


मालमत्तेचा तपशील 


मालमत्तेचा 
प्रकार 


खेवट / 
सर्व्हे नं . 


क्षेत्र किल्ले 
व कनाल 
मध्ये 


मालकाचे नाव 


२३०० 


१७.५.० 


जिवन नगर , 


२३४ ९ 


.११.३.६ 


०१ 


जमीन 


जसपाल महेंद्र 

सिंह 


- 


२३४ ९ 


१३.१३.६ 


हदबस्त 

नं . १२४ , 
१२६-२७ , 
गाव 
तालूका 

राणिया , 
जिल्हा सिरसा 
राज्य- हरयाणा 
हदबस्त नं . १२४, 
१२६-२७, गाव 
जिवन नगर , तालूका 
राणिया ,जिल्हा सिरसा 
राज्य - हरयाणा 


जमीन 


दलजित महेंद्र 

सिंह 


१ ९ ०१ 
२२ ९९ 
२३४ ९ 
२३४ ९ 
२३५० 
२३५० 


१६.१०.० 
१७.५.० 
१३.१३.६ 
.४०.१.६ 
०१ ९ .० 
८.१२.३ 


( ४) मे . लोटस रिफायनरीज प्रा.लि. 

पत्ता : - ४०२ , चौथा मजला , टाऊन सेंटर , अंधेरी कुर्ला रोड , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई . 


जंगम मालमत्ता : 
अ.नं. वाहनाचा तपशिल 

वाहन क्र . 

मालकाचे नाव 
१ मोटर कार मर्सिडिज बेंझ 

एमएच ०४ एफके अरूण कुमार शर्मा 
नोंदणी कार्यालय ठाणे प्रादेशिक ५५६६ 
परिवहन कार्यालय , महाराष्ट्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अमिताभ गुप्ता , 


शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष ). 


भाग चार - ब - ४-३अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १ ९ ४० 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor,Main Building, Hutatma Rajguru Chowk,Madam Cama Road, 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 2nd January 2019 

NOTIFICATION 
No. MPI 1118 /CR No. 1239 /POL - 11 (Part II).— Whereas , complaints were received from a 
number of depositors against National Spot Exchange Limited , FT Tower, CTS No. 256 & 257 , Suren 
Road , Chakala , Andheri (East), Mumbai 400 093 (hereinafter referred to as "the said Financial 
Establishment”), that it had collected money by promising attractive returns to depositors but failed to 
return the deposits when the time for repayment came, and it had transferred money to various 
companies M /s . N.K. Proteins Pvt. Ltd., M / s. M.S.R. Food Processors Ltd., M /s . Namdhari Food 
International Pvt. Ltd., M /s . Lotus Refinery Pvt. Ltd., and others who were members of the said 
Financial Establishment; 

And whereas , Mr. Pankaj Ramnaresh Saraf, residing at 182 Venus Apartments, Cuffe Parade , 
Mumbai 400 005 had lodged a complaint atMRA Marg Police Stations and a criminal case bearing CR 
No 216/13 was registered under sections 120 (B ), 409, 465 , 467, 468, 471, 474 , 477 ( A ) of Indian Penal 
Code on 30th September 2013. The investigation of the case was taken over by the Economic 
Offences Wing (EOW ) Unit- V and the case was renumbered C.R. No. 89/2013. The provisions of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments ) Act, 1999 (MPID Act) 
were applied on 24th October 2013 . 

And whereas, National Spot Exchange Ltd. (NSEL ) is a company registered under the 
Companies Act, 1956 on 18th May 2005 vide CIN U51100MH2005PLC153384 and having its 
registered office at B Wing, 6th floor , Chintamani Plaza , Chakala , Andheri-Kurla Road , Andheri (East), 
Mumbai 400099. The company provides an electronic platform for spot trading in commodities and 
operates from 16 States across the country . The Company is promoted by M / s . Financial 
Technologies (India ) Ltd. (FTIL ) (now known as 63 Moons Technologies Ltd.), which holds 99.99 % of 
the total share capital of the Company and the National Agricultural Co -Operative Marketing 
Federation of India Ltd., (NAFED ) which holds 0.01 % of the total share capital of the company . 

And whereas, Vide Notification S.O.No. 906 ( E ) dated June 5 , 2007 , the Department of 
Consumer Affairs , Ministry of Consumer Affairs , Govt. of India (“DCA”) granted conditional exemption 
to the said Financial Establishment from the operation of the Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952 
(" FCRA”) for all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded 
on its platform . 

And whereas, the said Financial Establishment started its full- fledged operation around 15th 
October, 2008. The exchange launched its first trader contract namely “ Silver / Gold in Intra – trading" 
in Kolkata . Thereafter, it launched different types of contracts like Farmer Contract, Paired Contract 
and E -Series Contract. Subsequently in 2009, the said Financial Establishment starting trading in T + 2 
and T + 25 days contracts which were traded together and were called paired contracts . On T + 2 , the 
buyer/investor would enter into a contract to buy the commodities with T + 2 delivery cycle . 
Simultaneously the buyer/ investor would also enter into a contract to sell the commodities with T + 25 
delivery cycle with the same party as the first contract. The T + 2 and T + 25 paired contracts were first 
allowed by the said Financial Establishment in September, 2009 and the Board of Directors of the said 
Financial Establishment ratified the paired contracts on 16th November, 2009. By the year 2013 , 99 % 
of the turnover of the spot exchange comprised paired contracts, almost unconnected with genuine 
spot transactions in commodities . 

The Department of Consumer Affairs (DCA ) vide its letter dated 12th July , 2013 directed NSEL 
to give an undertaking that a ) No further /fresh contracts shall be launched by NSEL until further 
instructions from concerned authority ; and b ) All the existing contracts will be settled on the due dates. 
NSEL vide its letter dated 22nd July 2013 submitted an undertaking which was completely in contrast 
to the undertaking called for by DCA . When the Forward Markets Commission issued show cause 
notices regarding the paired contracts and sought explanation from the said Financial Establishment, 
the said Financial Establishment vide its circulars dated 16th July , 2013 and 22nd July, 2013 announced 
the suspension of launching of any new commodity , product or new center and reduced the settlement 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


१५ 


and delivery period of existing contracts to T + 10 days and made them trade to trade . On 31st July , 
2013 , the said Financial Establishment unilaterally announced that trading in all contracts, ( except e 
series contracts ) was suspended and that it had been decided to merge the delivery and settlement of 
all pending contracts , and defer the same for a period of 15 days. The said Financial Establishment 
violated the terms and conditions specified in the Notification dated 5th June , 2007 of the Department 
of Consumer Affairs , Government of India . 

By unilaterally closing down the exchange the said Financial Establishment defaulted in 
repayment of approximately Rs. 5600 crores which was due to be paid to approximately 13000 
investors . Since , the money collected by the said Financial Establishment from the investors falls 
under the definition of " deposit” as per section 2 (c) of the MPID Act, the provisions of MPID Act are 
applicable to the present case . Since , the said Financial Establishment has accepted the money from 
the investors , it falls under the definition of “ Financial Establishment” as per section 2 (d ) of the MPID 
Act. The provisions of the MPID Act were invoked in C.R. 89/2013 . 

As the said Financial Establishment does not have sufficient properties which can be attached 
for the purpose of repayment of the deposits , the following provision of section 4 (1) (ii) of MPID Act 
" or if it transpires that such money or other property is not available for attachment or not 
sufficient for repayment of the deposits, such other property of the said Financial 
Establishment or the promoter , director, partner or manager or member of the said Financial 
Establishment as the Government may think fit" was invoked and the properties and monies of the 
Promoters , Directors ,Managers and Members of the said Financial Establishmenthave been attached 
under section 4 ( 1) of the MPID Act by the Government of Maharashtra vide notifications dated 28th 
August , 2014 , 12th March , 2015 , 22nd June , 2015 , 13th January , 2016 , 17th March , 2016 , 21st 
September, 2016 , 31st March , 2017 , 4th April, 2018 , 7th April, 2018 , 11th April, 2018 , 19th April, 2018 , 
15th May, 2018 , 24th May, 2018 , 21st August , 2018 , 19th September, 2018 and 19th October , 2018 . 
However, the total value of even the properties attached of other persons /entities who are members of 
NSEL , directors ofNSEL etc. are not sufficient for repayment to the depositors due to various reasons 
like 60 properties are rented properties and need to be released from the attachment, 61 properties 
are wrongly attached , 200 properties are mortgaged properties , 9 properties are released by MPID 
Court , 59 properties of 2 companies wherein insolvency proceeding are going on , attachment of 178 
properties has been stayed by the Punjab and Haryana High Court and 67 properties have been 
attached both by the Government of Maharashtra and the Directorate of Enforcement, only 6 
properties getting auctioned fetching Rs. 1.73 Crores whereas 14 properties valued at approximately 
Rs . 218.90 Crores were not purchased in auction in spite of repeated auction attempts etc. 

Since , as per section 4 (1 ) (i) of the MPID Act, the Government has received complaints from 
the depositors and is satisfied that the said Financial Establishment has failed and is not likely to 
return the deposit and that the attached properties of the said Financial Establishment are not 
sufficient for repayment of the deposits , the properties of the companies, being members of the said 
Financial Establishment i.e. M / s. National Spot Exchange Ltd., its directors and of persons/entities to 
whom money has been transferred by the members , are liable to be attached under section 4 and 
section 8 and utilized under the provisions of section 7 of the MPID Act. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 , section 5 
and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositor ( in Financial Establishments) Act, 
1999 (MAH . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as " the said Act"), the Government of Maharashtra 
hereby , 
( a ) Attaches the properties of the companies , being members of M /s. National Spot Exchange 

Ltd., its directors as specified in the Schedule . 
(b ) Appoints the Deputy Collector and Competent Authority (NSEL ) to be the Competent Authority 

to exercise control over the properties attached . 

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary 
assistance to the CompetentAuthority in filing the application before the Special Court . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १ ९ ४० 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows - 


( 1) M /S . N.K.PROTEINS PVT. LTD . 
Address :- 2 , 3 , 7 & 9th floor, Popular House , Ashram Road, Ahmedabad . 


(1) Detail Of Amount : 


- 


A / C No. 


Amount 


Holder Name 


Sr. 
No. 


Bank details 


1 


Bank of India , 00172011001136 
D. N. Road 
branch , 
Mumbai 


12 crores transfer from the Competent 
account of the N K Protiens as per Authority 
the Court order dt. 16/11/2017 in MPID (NSEL ) 
Criminal Writ Petition No. 3807/17 . 


( 2 ) M /s . MSR Food Processing 
Address :- Survey No. 332/ A , Hasanparthy , Dist. Warangal - 506371. 


(U) Immovable Property Details - 


Type 


Location Details 


Area 


Owner Name 


Sr. 
No. 


1 


House 


Extent : 443.00 Square Yards 

( or) 370.39 Square Meters 


Mechineni 
Sampath Rao 


Property bearing Municipal 
Nos. 2-4-121 (Part) and 2-4 
121/1 ( Full), Ramnagar , 
Hanmakonda , Warangal 
District 


State : Telangana 


( 3 ) M /s . Namdhari Rice & General Mills 

Add :- Dabwali Road , Sri Jivan Nagar, Sirsa , Haryana. 


(1) Bank Details : 


Sr. No. 


Bank details 


A / C No. 


Holder Name 


1 


Axis Bank , Sirsa , Haryana 


913020010425801 


Rice 


& 


Namdhari 
General Mills 


2 


Rice 


& 


Bank of Baroda , Raniya branch , 21200200000088 
Haryana 


Namdhari 
General Mills 


3 


Rice 


& 


Punjab National Bank , Sri Jiwan 4562002100001483 
Nagar, Raniya , Sirsa , Haryana 


Namdhari 
GeneralMills 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी ३, २०१ ९ / पौष १३, शके १९ ४० 


१७ 


( 11) Immovable Property Details - 

Property Details 


Sr. 
No. 


Type of 
property 


Khevat / Survey 

No. 


Area in 
Kille & 
Kanals 


Owner 
Name 


01 


Land 


2300 


17-5-0 


Jaspal 
Mahendra 
Singh 


2349 


-11-3-6 


2349 


13-13-6 


Hadbast No. 124 , 126-27 , 
Village – Jivan Nagar , 
Tehsil – Raniya , 
District - Sirsa 
State - Haryana 
Hadbast No. 124 , 126-27 , 
Village - Jivan Nagar, 
Tehsil - Raniya , 
District - Sirsa 


02 


Land 


1901 


16-10-0 


Daljit 
Mahendra 
Singh 


2299 


17-5-0 


2349 


13-13-6 


2349 


-40-1-6 


State - Haryana 


2350 


0-19-0 


2350 


8-12-3 


( 4 ) M / s . Lotus Refineries Pvt Ltd. 
Address:-402, 4 th floor , Town Centre II , Andheri-Kurla Road , Andheri 

(East), Mumbai. 


1 ) Movable Property Details : 


Vehical details 


Vehical No 


Owner Name 


Sr. 
No. 


1 


Motor Car Mercedes Benz 


MH04FK 5566 


Arun Kumar Sharma 


Registered at - Thane RTO .Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AMITABH GUPTA , 


Principal Secretary (Special), to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


